महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३०७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२२. 


विषय - शिवाजी नगर पोलीस ठाणे इमारतीच्या उद्घाहन क्र.१ च्या दुरुस्तीविषयक 
कामांकरिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


संदर्भ - पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. CP/ACS(H)/ 
8159.81.(१३)/१.९०.४७//॥॥॥/1॥/७०५-३२५/२०२२, दिनांक २९/०९/२०२२. 


ज्ञापन.- 


पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त, शिवाजी नगर पोलीस ठाणे इमारतीच्या 
उद्घाहन क्र.१ दुरुस्तीविषयक कामांकरिता अधिक्षक अभियंता, मुंबई प्रादेशिक (विद्युत) मंडळ, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-४०० ००१ यांचेकडून प्राप्त झालेल्या ₹५,६४,४८३/- 
(रुपये पाच लाख चौसष्ठ हजार चारी त्र्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत पुढीलप्रमाणे प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(y (2 (3) 
दिं CR/NMED/KRL/9098/2022-23, Providing repairs to ₹५,६४,४८३/- 


electric Passenger Lift (G+& upper floor) installed in 


Shivaji nagar police station, Govandi, Mumbai. 


एकूण- (रुपये पाच लाख चौसष्ठ हजार चाररी त्र्याएंशी aT) | ₹ ५,६४,४८३/- 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे शाखा अभियंता, कुर्ला विद्युत शाखा, सा.बां. विभाग यांनी सन 
२०२१-२२ च्या दरसूचीवर तयार केले असून उपअभियंता, मुलुंड विद्युत उपविभाग, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी तपासळे असून कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विद्युत विभाग, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी स्वाक्षरी केली आहे. 


४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.विअसु-२०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२, 
दि.१६/१२/२०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार रु.२५,००,०००/- पेक्षा कमी असलेल्या 
अंदाजपत्रकास तांत्रिक मंजूरीचे अधिकार अधीक्षक अभियंता (विद्युती यांना असल्याने अधिक्षक 
अभियंता (विद्युत), मुंबई प्रादेशिक विद्युत मंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई-४०० ००१ यांनी 
वरील नमूद अंदाजपत्रकास “तांत्रिक सहमती (Technical Approval) ” प्रदान केळी आहे. 


५. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याशी त्यांच्या 
मालकीची मौजे-बोर्ला न.भू.क्र.०२/२०, शिवाजीनगर, गोवंडी, मुंबई येथील ९९७.५० चौमी 
जागेवरील जी-६ मजली एकूण २४९१.२७ चौमी बिल्टअप क्षेत्रफळाची इमारत शिवाजीनगर 
पोलीस ठाणे करीता ३० वर्षाच्या संपूर्ण कालावधीकरीता रु.१,००१/- इतके भाडे निश्चित करुन 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०९२२/प्र.क्र.३०७/पोल-७ 


भाडेपट्टा करारनामा (Agreement of Lease) केला आहे. सदर भाडेपट्टा करारनाम्यामधील 
(Agreement of Lease) तरतुदीनुसार इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या व अन्य बाबींवरील 
खर्चाच्या तरतूदी पोलीस विभागाने करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार, शिवाजी नगर पोलीस ठाणे 
इमारतीच्या उद्ाहन क्र.१ दुरुस्तीविषयक कामांकरिता ₹५,६४,४८३/- (रुपये पाच लाख चौसष्ठ 
हजार UR त्र्याऐंशी फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

६. उक्त रक्कम अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यासाठी पोलीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या 
अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहेत. 


७. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा “गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, ००, १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस, (०१) पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय, बृहन्मुंबई (०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) 
शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत)(अनिवार्य) (२०५५ ००९७), १३ - कार्यालयीन खर्च” या 
लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. हे ज्ञापन, वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२ दि.१७/०४/२०१५ सोबतच्या वित्तीय अधिकार नियमपुस्त्का, १९७८, भाग पहिला, 
उपविभाग-पाच, अ.क्र.४ येथील, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद-१३४ 
नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारान्वये, व उप विभाग-दोन, अ.क्र.-२८, नियम 
क्र.9६ मधील तरतुदीनुसार तसेच वित्त विभाग अनौसं.क्र.४५४/व्यय-७, दि.१०/१०/२०२२ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१११६४५०६९७२९ असा आहे. हे शासन 
ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NARAYAN BIRA 
MANE 


(नारायण बिरामाने) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (विद्युत) विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई- 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


